RNI No. MAHBIL /2012/47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-अ-पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १०, अंक - ९] बुधवार, फेब्रुवारी १०, २०२१ / माघ २१, शके १९४२ [ पृष्ठे २ 














असाधारण क्रमांक ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 





क्रमांक न.पा./आरआर-८१/२०२१.-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ५१ व ५१-अ 
मधील तरतुदींनुसार यामध्ये आणखी सुधारणा करणेकरिता महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र, दिनांक १३ डिसेंबर २००६ अन्वये व मा. राज्य 
निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील क्रमांक नप-२०१६/प्र, क्र, ४०/का.-०६, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी, डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी, सांगली, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, तासगाव नगरपरिषदेच्या दिनांक 
२७ जानेवारी २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार उपनगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. 

















परिशिष्ट 
अ. क्र. निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव पद 
१ २ 3 
१ रेंदाळकर दत्तात्रय शिवाजी उपनगराध्यक्ष 


डॉ. अभिजित चौधरी, 


जिल्हाधिकारी, सांगली. 
सांगली, ३ फेब्रुवारी २०२१. 


BY COLLECTOR 
Order 


No. NP/Election/RR-81/2021.—The provisions contained in the Sections 51 and 51-A of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 with amendment 
in Maharashtra Government Gazette, dated 13th December 2006 and in exercise of the powers conferred 
on me by State Election Commissioner, Maharashtra, Mumbai vide his Order No. NP-2016/pra.kra. 40/ 
ka-06, dated 18th October 2016, |, Dr. Abhijit Choudhari, Collector Sangli, hereby declared that in Special 


Meetings held on 27th January 2021, following candidate elected as Tasgaon Municipal Council Vice- 
President. 


(9) 


एच-३२०, भाग एक-अ (असा, पु.वि.पु.-९ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक-अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, १० फेब्रुवारी २०२१ / माघ २१, शके १९४२ 


Schedule 
Sr. No. Name of Candidate 
1 2 
1 Rendalkar Dattatraya Shivaji 


Sangli, 3rd February 2021. 


Designation 
3 


Vice-President 


Dr. ABHIJIT CHOUDHARI, 
Collector, Sangli. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


